RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


- 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २९ ६१ / २०२०.- श्रीमती ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, माणगांव, यांची दिनांक ६ जून २०२० ते दिनांक १२ जून 
२०२० अशी एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १३ जून २०२० दिनांक १४ जून २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक ६ जून २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह, तसेच कोविड 
१९ च्या नियमांना अधिन राहून १० दिवस विलगिकरण व रूजू होतांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्यांचे अटीवर मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती ए. सी . रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. सी . रोकडे, ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती ए. सी . रोकडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे कार्यभार श्रीमती व्ही . आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव यांजकडे राहील. 


, 


अलिबाग , 
दिनांक १० जून २०२० . 


विभा प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 

नगर विकास विभाग 


, 


“ 


उक्त 


. 


४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जुलै २०२० 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६. 

टिपीएस-१२१८ / ११ ९ / प्र.क्र . १७६ /१९ / नवि -१२. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ११३ चे उप - कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास, सार्वजनिक आरोग्य 
व गृहनिर्माण विभागाची अधिसूचना क्र . आरपीबी -११७१ / १८१२४ / ११३/ I- डब्ल्यू , दिनांक २० मार्च १९ ७१ सह सुधारीत अधिसूचना 
क्र . ११७३ / आयआरपीसी, दिनांक १६ ऑगस्ट १९ ७३ अन्वये नवी मुंबई नवनगराकरिता क्षेत्र निर्देशित करण्यात आले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ चे उप -कलम ( ३ क ) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास, सार्वजनिक आरोग्य व 
गृहनिर्माण विभागाची अधिसूचना क्र . आरपीबी-११७१/१८१२४ /११३ / II- डब्ल्यू, दिनांक २० मार्च १९ ७१ व अधिसूचना क्र . आरपीबी-११७३- II 
आरपीसी, दिनांक १६ ऑगस्ट १९ ७३ अन्वये शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
महामंडळ ” असा करण्यात आला आहे.) यांना नवी मुंबई क्षेत्राचा समावेश असलेल्या उक्त क्षेत्राकरिता नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे उप- कलम ( १) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाची अधिसूचना क्र . आरपीबी-११७५ / ६३५/ नवि-५, दिनांक १८ ऑगस्ट १९ ७ ९ सह अधिसूचना क्र . आरपीबी-११७५ / ६३५ / नवि -५ ,दिनांक 
१८ जानेवारी १९ ८० अन्वये उक्त नवनगर क्षेत्रासाठीची उक्त महामंडळाने सादर केलेली प्रारूप विकास योजना शासनाने मंजूर केली असून ती 
दिनांक १ मार्च १९ ८० पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अंतिम विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे उप- कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्र . आरपीबी-११७५/ ६३५ / 
नवि-५ दिनांक १६ सप्टेंबर १९ ७६ ( महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २१ सप्टेंबर १९ ७८ रोजी प्रसिद्ध ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे) अन्वये उक्त अंतिम विकास योजनासाठीची सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावली ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “उक्त नियमावली ” असा करण्यात आला आहे.) मंजूर झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप -कलम (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त 
नियमावलीमधील विनियम ३, १४ , १६, १८ व २५ सुधारीत करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक १७ जून २०१९ रोजी शासनाच्या मान्यतेकरिता 
सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( २) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून 
शासन प्रस्तावित फेरबदल या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसारच्या काही बदलांसह मंजूर करीत आहे. 

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

३. उक्त मंजूर फेरबदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 

(१) व्यवस्थापकीय संचालक , शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ ( सिडको), सिबीडी, बेलापूर , नवी मुंबई. 
२) सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
( ३ ) सहायक संचालक नगर रचना, रायगड - अलिबाग शाखा, जि . रायगड. 

( ४ ) सहायक संचालक नगर रचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे . 
४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


- 


- 


- 


- 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ अ 


अनुसुची 
( 
शासन 
नगर 
विकास 
विभागाची 
अधिसूचना 
क्र 
. 
टिपीएस 
-१२१८ 
/ 
११२ 
/ 
प्र.क्र 
.१७६ 
/ 
११ 
/ 
नवि 
-१२ 
, 
दिनांक 
१६ 
जुलै 
, 
२०२० 
, 
सोबतचे 
सहपत्र 
) 


No. 


Modification 
proposed 
by 
CIDCO 
under 
Section 
37 
( 
1 
) 
of 
the 
Maharashtra 
Regional 
and 

Town 
Planning 
Act 
, 
1966 


Modification 
sanctioned 
by 
the 
Government 
under 
Section 
37 
( 
2 
) 
of 
the 
Maharashtra 
Regional 

and 
Town 
Planning 
Act 
, 
1966 


RegulationNo.3Definitions 

RegulationNo.3Definitions 
Regulation 
No. 
3.11.a 
.: 
A 
basement 
or 
cellar 
and 
area 
Regulation 
No. 
3.11.2 
.: 
A 
basement 
or 
cellar 
and 
area 
under 
a 
building 
, 
constructed 
on 
stilts 
used 
as 
a 
parking 
under 
a 
building 
, 
constructed 
on 
stilts 
used 
as 
a 
parking 
space 
or 
recreation 
space 
provided 
where 
there 
are 
no 
side 
space 
or 
recreation 
space 
provided 
where 
there 
are 
no 
side 
walls 
on 
three 
or 
more 
sides 
of 
suchaspace 
. 

walls 
on 
three 
or 
more 
sides 
of 
such 
a 
space 
. 
Incaseofbusterminals,truckterminals, IncaseofBusDepor,BavTruckTerminalsare railwaystationsetc.,thecirculationspaceusedforbuscirculationspiceusedforBusbajs/Truckboyshallbe bays,railwayplatforms,car/metroshedareasetc.underthestilt. underthestilts. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२०/ श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


2 


Regulation 
No. 
14 
: 
Zoning 
and 
use 
provisions 

Regulation 
No. 
14 
: 
Zoning 
and 
use 
provisions 
After 
proposed 
clause 
no 
. 
11 
Recreational 
Land 
use 
, 
After 
proposed 
clause 
no 
. 
11 
Recreational 
Land 
use 
, followingshallbeadded: 

followingshallbeadded: 
14.4.13 
. 
Composite 
Land 
use 
: 

14.4.13 
. 
Composite 
Land 
use 
: 
Composite 
Use 
will 
be 
allowed 
only 
in 
the 
plots reserved/designatedforBusDepolBusTerminalandTruck 


Withour 
subdivision 
of 
the 
reserved 
/ 
desiganted 
plor 
. 
out 
of 
the 
focal 
area 
40 
% 
of 
the 
reserved 
desigaried 
plor 
xhall 
be 
used 
for 
original 
designated 
purpose 
along 
with 
the 


४ 


otheraliedfacilitiesonGroundand/orstiltandabovethat thetenementsforthePMAYcanbeconstructedRemaining 60%reservedareashallbeusedfortheconstructionofthe TenementsforthePMAY.TheES.I.forthisreserved designatedsiteshallbe2.50aspermissibleforPMAXThe seperateEntryandExistshallbeprovidedforthe DesignateduserandthePMAY 


3 


AdditionofnewlanduseinRegulation14.3 

AdditionofnewlanduseinRegulation14.3 Afterclauseno.12Airport&AlliedActivities/Services,Afterclauseno.12Airport&AlliedActivities/Services, followingshallbeadded: 

followingshallbeadded: 13.CompositeLandMeansandincludes13.CompositeLand 

Meansandincludes combinationofresidential,assemblylanduse 

landuseorcombinationofresidential,assemblylanduseorstorage storagelandusesalongwithincidental/educational,landusesalongwithincidentalmercantilelanduse,as Institutionalbusiness,mercantilelanduse,asmaybemaybedecidedbytheCorporationforaparticularplot, decidedbytheCorporationforaparticularplot,includingextentoftheirusageandapportioningofthe includingextentoftheirusageandapportioningofthe 

FSIforvariousactivitieswithintheplot. FSIforvariousactivitieswithintheplot. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


After14.4.1.7.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


After14.4.1.7.,following13isadded: 
13. 
Composite 


5 


After14.4.2.7.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


After14.4.2.7.,following13isadded: 13.Composite 


6 


Refusedtoaccordsanctiofi. 


After14.4.3.10.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


Refusedtoaccordsanction. 


After14.4.4.10.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


Refusedtoaccordsanction. 


After14.4.11.9.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


9 


Refusedtoaccordsanction, 


After14.4.13.11.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


10 


RegulationNo.16BuildingOperations 

RegulationNo.16BuildingOperations AftertheproposedRegulation16.3(la)1,followingAftertheproposedRegulation16.3(1a)I,following provisionshallbeadded: 

provisionisadded: 
16.3(la)I: 

16.3(1a)I: 
Composite 
: 

Composite 
: CombinationofResidentialor/andassemblyor/andCombinationofResidentialor/andassemblyor/and storagelandusesusedforhousingforEWS/LIGstoragelandusesusedforhousingforEWS/LIGunder undervariousStateorCentralGovt.schemesVariousStateorCentralGovt.schemes-Maximum MaximumpermissibleFSI=2.5 

permissibleFSI2.5 TheminimumPlotsizeof4000.00sq.mt.and18.00mt 
wide 
access 
road 
is 
the 
pre 
- 
requisite 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२०/ श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


11 


NewRegulationNo.16.3(1e)(iv)after16.3(le)(iii)shallNewRegulationNo.16.3(1e)(iv)after16.3(1e)(iii) beadded. 

added. FordwellingunitstakenupundervariousState/CentralFordwellingunitstakenupundervariousState/Central housingschemes,withcarpetareaupto30sq.m,thehousingschemes,withcarpetareaupto30sq.fti,the maximumdensitymaybeupto750tenementsperhectaremaximumdensitymaybeupto750tenementsperhectareof 
of 
the 
net 
plot 
area 

the 
net 
plot 
area 
. 


4 


12 


RegulationNo.16.3(8)a: 

RegulationNo.16.3(8)a: Innerchowksshallbeallowedonlyinbuildings,Innerchowksshallbeallowedonlyinbuildings, constructedonstilts.Thechowkshallbekeptaccessibleconstructedonstilts.Thechowkshallbekeptaccessibleat atthegroundlevel.However,InnerChowksshallbethegroundlevel.However,InnerChowksshallbepermitted permittedinrowhouses,semidetachedhousesandinrowhouses, bungalows,builtonthegroundbutwhichareusedonly 

Theinnerchowkmaybekeptaccessibleeitherat forresidentiallanduse. 

podiumleveloratgroundlevel. ForCompositelanduse,thechowkmaybekept accessibleeitheratpodiumleveloratgroundlevel. 


1 


13 


RegulationNo.18 

RegulationNo.18 Regulation18.2(a) 

Regulation18.2(a) Inadditiontotheabove10%oftotalparkingspaceshall|Inadditiontotheabove10%oftotalparkingspaceshallbe beprovidedforvisitorsparkingand10%fortwowheelersprovidedforvisitorsparkingand10%fortwowheelers parking.Furtherincaseofplotsexceeding1000sq.minparking.Furtherincaseofplotsexceeding1000sq.min areaforalllandusesexceptIndustrialandstoragelandareaforalllandusesexceptIndustrialandstoragelanduse, use,suitablylayby(asshowninAppendixNo.IIA,IIB&suitablylayby(asshowninAppendixNo.IIA,IIB&IIC) HIC)shallbecarvedoutofvisitorsparkinginthefrontshallbecarvedoutofvisitorsparkinginthefrontarea areawithintheplotbymeansofcompoundwall. 

withintheplotbymeansofcompoundwall. ForCompositeLanduse,parkingforvisitorsmaybeForCompositeLanduse,parkingforvisitorsmaybe providedonpodium. 

providedonpodium. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२०/ श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


14 


Regulation18.2(b) 

Regulation18.2(b) Onthegroundfloor,minimum3mmarginshallbekeptOnthegroundfloor,minimum3mmarginshallbekept fromtherearedgeofthelay-bysubjecttoprovisionoffromtherearedgeofthelay-bysubjecttoprovisionof Regulation17.1oftheGDCRs.ThebuildinglinefromtheRegulation17.1oftheGDCRs.Thebuildinglinefromthe 1"flooronwardsmaystartfromtherearedgeofthelay-19flooronwardsmaystartfromtherearedgeofthelay-by bysubjecttoprovisionofRegulationNo.17.1ofthesubjecttoprovisionofRegulationNo.17.1oftheGDCRs. 

ForCompositeLanduse,lay-bymaynotbemandated. 


For 
Composite 
Land 
use 
, 
lay 
- 
by 
may 
not 
be 
mandated 
. 


15 


RegulationNo.25 

RegulationNo.25 
following 
new 
provision 
5 
after 
provision 
4.1 
in 
following 
new 
provision 
5 
after 
provision 
4.1 
in Regulation25shallbeadded. 

Regulation25isadded. 
In 
case 
of 
composite 
land 
use 
, 
the 
recreation 
open 
space 
In 
case 
of 
composite 
land 
use 
, 
minimum 
40 
% 
recreation 
may 
be 
provided 
either 
on 
podium 
or 
ground 
and 
either 
open 
space 
may 
be 
provided 
on 
podium 
. 
full 
or 
partial 
, 
especially 
when 
the 
development 
is 
pennitted 
above 
bus 
or 
truck 
terminals 
, 
Railway 
stations 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावावे, 

अशोकका.खांडेकर, कार्यासनअधिकारी. 


७ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 16th July, 2020 

NITIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 1218 /119 / C.R . 176 / 19 /UD - 12.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development, Public Health and Housing Department , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of section 113 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act " ) vide Notification No. RPB / 18124 / 113 /I - W , dated the 
20th March , 1971, as amended by Notification No. 1173/IRPC , dated the 16th August, 1973 
designated the area specified therein as the site for a new town of Navi Mumbai ; 

Whereas the Government of Maharashtra Urban Development , Public Health and Housing 
Departmant, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3A ) of the section 113 of the 
said Act , vide Notification No. RPB 1171/ 18124 / 113 / II -Q , dated the 20th March , 1971, and by 
Notification No. RPB 1171 - II RPC , dated the 16th August , 1973 , declared City and Industrial 
Development Corporation of Maharashtra Limited (being a company owned and controlled by 
the Government of Maharashtra ) (hereinafter referred to as the said Corporation ”) as the 
New Town Development Authority for the said area comprised in the site of Navi Mumbai as 
specified therein ; 

And whereas , the Government of Maharashtra in Urban Development and Public Health 
Department, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 31 of the said Act, 
vide Notification No. RPB 1175 /635 /BUD -5 , dated the 18th August, 1979, read with Notification 
No. RPB 1175 /635 /UD -5 , dated the 18th January , 1980 sanctioned the Draft Development Plan 
submitted by the said Corporation for the said area and such sanctioned Development Plan has 
come into effect on and from 1st March , 1980 (hereinafter referred to as “ the said Final 
Development Plan " ) ; 

And whereas , Government of Maharashtra in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 31 of the said Act , vide Notification No. RPB - 1175 /635 /UD - 5 , dated the 
16th September, 1976 ( publish in Maharashtra Government Gazette dated the 21st September , 
1978 ) ( hereinafer to as the said notification ” ) has sanction the General Development Control 
Regulation (hereinafter referred to as “ the said Regulation " ) of the said Final Development 
Plan ; 

And whereas, the said Corporation after following the legal procedure under sub -section 
( 1 ) of Section 37 of the said Act,has submitted a proposal of modification vide letter dated 17th 
June 2019 so as to amend the Regukation no . 3 , 14 , 16 , 18 and 25 of the said Regulations 
(hereinafter referred to as the proposed modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the proposed modification with some changes as described in the scheduled attached 
herewith ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferre under subsection (2 ) of section 37 of the 
said Act , the State Government hereby sanctions the proposed modification with some changes 
as described in the schedul attached herewith ; 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 

3. The said sanctioned modification shall be made available for inspection by the general 
public during office hours on all working days at the following offices for a period of one 
month : 

(i) The Managing Director , City and Industrial Development Corporation (CIDCO ), CBD 
Belapur , Navi Mumbai. 
( ii ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Disision Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

Given under my hand and Seal this 4th May , 2020 . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning Raigad Branch , Thane, Dist. Raigad . 
(iv ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Dist. Thane. 
4. This notification shall also be publish on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


4 


ASHOK KHANDEKAR , 

Section Officer . 


अनुसुची 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


( 
FTTH 
tor 
farate 
fyrireit 
f 
. 
felica 
- 
BRG 
/ 
RB 
/ 
25.266 
/ 
ee 
/ 
afa 
- 
es 
, 
frie 
PE 
TR020 
, 
W642 
) 


Sr. No. 


Modification 
proposed 
by 
CIDCO 
under 
Section 
37 
( 
1 
) 
of 
the 
Maharashtra 
Regional 
and 

Town 
Planning 
Act 
, 
1966 


Modification 
sanctioned 
by 
the 
Government 
under 
Section 
37 
( 
2 
) 
of 
the 
Maharashtra 
Regional 

and 
Town 
Planning 
Act 
, 
1966 


1 


RegulationNo.3Definitions 

RegulationNo.3Definitions 
Regulation 
No. 
3.11.a 
.: 
A 
basement 
or 
cellar 
and 
area 
Regulation 
No. 
3.11.a 
.: 
A 
basement 
or 
cellar 
and 
area 
under 
a 
building 
, 
constructed 
on 
stilts 
used 
as 
a 
parking 
under 
a 
building 
, 
constructed 
on 
stilts 
used 
as 
a 
parking 
space 
or 
recreation 
space 
provided 
where 
there 
are 
no 
side 
space 
or 
recreation 
space 
provided 
where 
there 
are 
no 
side 
wallsonthreeormoresidesofsuchaspace. 

walls 
on 
three 
or 
more 
sides 
of 
such 
a 
space 
. Incaseofbusterminals,truckterminals, IncaseofBusDepot,BuvTruckTerminalsthe railwaystationsetc.,thecirculationspaceusedforbuscirculationspaceusedforBusbayxTruckbayshallbe 
bays 
, 
railway 
platforms 
, 
car 
/ 
metro 
shed 
areas 
ete 
. 

underthestilt. underthestilts. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२०/ श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


2 


Regulation 
No. 
14 
: 
Zoning 
and 
use 
provisions 

Regulation 
No. 
14 
: 
Zoning 
and 
use 
provisions 
After 
proposed 
clause 
no 
. 
11 
Recreational 
Land 
use 
. 
After 
proposed 
clause 
no 
. 
11 
Recreational 
Land 
use 
, followingshallbeadded: 

followingshallbeadded: 
14.4.13 
. 
Composite 
Land 
use 
: 
w 

14.4.13 
. 
Composite 
Land 
use 
! 
Composite 
Use 
will 
be 
allowed 
only 
in 
the 
plots 
reserved 
designated 
for 
Bus 
Depol 
Bus 
Terminal 
and 
Truck 
Terminal 

Withour 
sub 
division 
of 
the 
reserved 
/ 
desiganted 
plor 
. 
out 
of 
the 
total 
area 
40 
% 
of 
the 
reserved 
/ 
desiganted 
plor 
shall 
be 
used 
for 
original 
designated 
purpose 
along 
with 
the 


vo 


otheraliedfacilitiesonGroundand/orstiltandabovethat thefentementsforthePMAYcanbeconstructed.Remaining 60%reservedareashallbeusedfortheconstructionofthe fenementsforthePMAY.TheESIforthisreserved /designatedsiteshallbe2.50aspermissibleforPMAY.The seperateEntryandEristshallbeprovidedforthe DesignatedwerandthePMAY. 


3 


USC: 


AdditionofnewlanduseinRegulation14.3 

AdditionofnewlanduseinRegulation14.3 Afterclauseno.12Airport&AlliedActivities/Services,Afterclauseno.12Airport&AlliedActivitiesServices, followingshallbeadded: 

followingshallbeadded: 13.CompositeLandMeansandincludes13.CompositeLandMeansandincludes combinationofresidential,assemblylanduseorcombinationofresidential,assemblylanduseorstorage storagelandusesalongwithincidental/educational,landusesalongwithincidentalmercantilelanduse,as Institutional,business,mercantilelanduse,asmaybemaybedecidedbytheCorporationforaparticularplot, decidedbytheCorporationforaparticularplot,includingextentoftheirusageandapportioningofthe includingextentoftheirusageandapportioningoftheFSIforvariousactivitieswithintheplot. FSIforvariousactivitieswithintheplot. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


4 


After14.4.1.7.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


After14.4.1.7.,following13isadded: 
13. 
Composite 


After14.4.2.74,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


After14.4.2.7.,following13isadded: 13.Composite 


6 


Refusedtoaccordsanction 


After14.4.3.10.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


1 


Refusedtoaccordsanction. 


After14.4.4.10.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


8 


Refusedtoaccordsanction. 


After14.4.11.9.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


9 


Refusedtoaccordsanction. 


After14.4.13.11.,followingshallbeadded: 
13. 
Composite 


10 


RegulationNo.16BuildingOperations 

RegulationNo.16BuildingOperations AftertheproposedRegulation16.3(la)1,followingAftertheproposedRegulation16.3(1a)I,following provisionshallbeadded: 

provisionisadded: 16.3(a)I: 

16.3(1a)I: Composite: 

Composite: CombinationofResidentialor/andassemblyor/andCombinationofResidentialor/andassemblyor/and storagelandusesusedforhousingforEWS/LIGstoragelandusesusedforhousingforEWS/LIGunder undervariousStateorCentralGovt.schemesVariousStateorCentralGovt.schemes-Maximum MaximumpermissibleFSI=2.5 

permissibleFSI2.5 TheminimumPlotsizeof4000.00sq.mt.and18.00mt 
wide 
access 
road 
is 
the 
pre 
- 
requisite 
, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२०/ श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


11 


NewRegulationNo.16.3(le)(iv)after16.3(le)(iii)shallNewRegulationNo.16.3(1e)(iv)after16.3(1e)(iii) beadded. 

added. FordwellingunitstakenupundervariousState/CentralFordwellingunitstakenupundervariousState/Central housingschemes,withcarpetareaupto30sq.m,thehousingschemes,withcarpetareaupto30sq.m,the maximumdensitymaybeupto750tenementsperhectaremaximumdensitymaybeupto750tenementsperhectareof 
of 
the 
net 
plot 
area 

the 
net 
plot 
area 
. 


११ 


12 


RegulationNo.16.3(8)a: 

RegulationNo.16.3(8): Innerchowksshallbeallowedonlyinbuildings,Innerchowksshallbeallowedonlyinbuildings, constructedonstilts.Thechowkshallbekeptaccessibleconstructedonstilts.Thechowkshallbekeptaccessibleat atthegroundlevel.However,InnerChowksshallbethegroundlevel.However,InnerChowksshallbepermitted permittedinrowhouses,semidetachedhousesandinrowhouses, bungalows,builtonthegroundbutwhichareusedonly Theinnerchowkmaybekeptaccessiblecitherat forresidentiallanduse. 

podiumleveloratgroundlevel. ForCompositelanduse,thechowkmaybekept accessibleeitheratpodiumleveloratgroundlevel. 


13 


RegulationNo.18 

RegulationNo.18 Regulation18.2(a) 

Regulation18.2(a) Inadditiontotheabove10%oftotalparkingspaceshallInadditiontotheabove10%oftotalparkingspaceshallbe beprovidedforvisitorsparkingand10%fortwowheelersprovidedforvisitorsparkingand10%fortwowheelers parking.Furtherincaseofplotsexceeding1000sq.minparking.Furtherincaseofplotsexceeding1000sq.min areaforalllandusesexceptIndustrialandstoragelandareaforalllandusesexceptIndustrialandstoragelanduse, use,suitablylayby(asshowninAppendixNo.IIA,IIB&suitablylayby(asshowninAppendixNo.IIA,IIB&IIC) IIC)shallbecarvedoutofvisitorsparkinginthefrontshallbecarvedoutofvisitorsparkinginthefrontarea areawithintheplotbymeansofcompoundwall. 

withintheplotbymeansofcompoundwall. ForCompositeLanduse,parkingforvisitorsmaybeForCompositeLanduse,parkingforvisitorsmaybe providedonpodium. 

providedonpodium. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२०/ श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


14 


Regulation18.2(b) 

Regulation18.2(b) Onthegroundfloor,minimum3mmarginshallbekeptonthegroundfloor,minimum3mmarginshallbekept fromtherearedgeofthelay-bysubjecttoprovisionoffromtherearedgeofthelay-bysubjecttoprovisionof Regulation17.1oftheGDCRs.ThebuildinglinefromtheRegulation17.1oftheGDCRs.Thebuildinglinefromthe 1"flooronwardsmaystartfromtherearedgeofthelay-19flooronwardsmaystartfromtherearedgeofthelay-by bysubjecttoprovisionofRegulationNo.17.1ofthesubjecttoprovisionofRegulationNo.17.1oftheGDCRs. 
GDCRs 
. 

ForCompositeLanduse,lay-bymaynotbemandated. 


ForCompositeLanduse,lay-bymaynotbemandated. 


15 


RegulationNo.25 

RegulationNo.25 followingnewprovision5afterprovision4.1Infollowingnewprovision5afterprovision4.1in Regulation25shallbeadded. 

Regulation25isadded. Incaseofcompositelanduse,therecreationopenspaceIncaseofcompositelanduse,minimum40%recreation maybeprovidedeitheronpodiumorgroundandeitheropenspacemaybeprovidedonpodium. fullorpartial,especiallywhenthedevelopmentis permittedabovebusortruckterminals,Railwaystations. 


ASHOKKHANDEKAR, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


SectionOfficer. 


CU 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 
उपविभागीय अधिकारी अलिबाग, उपविभाग अलिबाग यांजकडून 

कलम ४ ची अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक उविअ/ कात -२ / भूसंपादन / मौजे रामनाथ/ एसआर ६९ / २०१ ९. – ज्याअर्थी, खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे समुचीत शासन पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकाम करणे, तसेच विश्रांतीगृह, मोटार परिवहन विभाग यांचेसाठी वॉशिंग तसेच सर्व्हिसिंग 
रॅम्प तयार करणेसाठी इ. प्रयोजनासाठी पोलीस अधीदक्षक रायगड, अलिबागसाठी जमीन संपादन करू इच्छिते . 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण दोन 
प्रमाणे समुचीत शासनास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारीत करण्याबाबत प्राथमिक अन्वेषण करणे गरजेचे आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त कायद्याचे कलम ४ चे पोट - कलम (१) अन्वये समुचीत शासन बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्थारावरील किंवा प्रभाग स्तरावरील 
संबंधित पंचायतीशी, नगरपालिकेशी किंवा यथास्थिती महानगरपालिकेशी विचारविनिमय करील आणि अधिसूचनेद्वारे अशा शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट 
करण्यात येईल अशा रितीने व अशा तारखेस , त्यांच्याशी विचारविनिमय करून सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करील . 


उपरोक्त कायद्याच्या कलम ३ चे पोट - कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रायगड यांना समुचीत शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे 
आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी अलिबाग , 
उपविभाग अलिबाग यांना प्राधिकृत केलेल आहे. 

त्यामुळे उपविभागीय अधीकारी अलिबाग, उपविभाग अलिबाग, जि . रायगड या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बाधित क्षेत्रामध्ये 
भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींप्रमाणेदिनांक १० 
जुलै २०२० पासून Socio Quest Solutions पनवेल, जि . रायगड यांनी सामाजिक आघात निर्धारण ( SIA) अभ्यासाची कार्यवाही सुरू करावी. 

अनुसूची - जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव मौजे रामनाथ, ता . अलिबाग, जि . रायगड 


. 


सर्व्हे नं . / हि.नं./ गट नंबर 


मालमत्ता पत्रक /सिटीएस क्रमांक 


आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


९ ३ पै. 


१०३ ९ . पैकी 


२१०५४.२० 


९ ५ पै. 


एकूण 

क्षेत्र 


२१०५४.२० 


ठिकाण : अलिबाग 
दिनांक : १० जुलै २०२० 


शारदा पोवार , 
उपविभागीय अधिकारी, अलिबाग 

उपविभाग अलिबाग. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सी / युएलसी/ डे-५ / ६(१ )/ एसआर- VII / ६६२ ते ६६६/२०२० . –मौजे चांदिवली तालुका कुर्ला येथील श्री . जितेंद्र ए. शेठ व इतर 
धारण करीत असलेली जमीन ही नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ नुसार कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने या 
कार्यालयाने नाजकधा कलम १०(१ ) ची अधिसूचना दिनांक ७ मे २००५ रोजी पारीत केली आहे, व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २ जून 
२००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रं . ५६ वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर अधिसूचनेमध्ये पुठीलप्रमाणे नगर भूमापन क्र . व 
क्षेत्रफळाचेविवरण होते . 


क्षेत्रफळ 

( २ ) 
चौ . मी . 


गट / सर्वे नं . 

( १ ) 
न.भू.क्र . 

११ / बी -१ 
१,२,५,७,८ ,९,१०,११ / सी . 

१४ 


२२३८.३९ 


१६६७.६२ 


९ ३४.१० 


२२ 
२३ 


१०१३.७० 


२ ९ 


१० ९ ७८.७० 


३० / ए-१ 


७६१५.४ ९ 


३० / ए -३ 
३० / ए-४ 


३७.५० 
२ ९ २७.५० 


४६ 


५२७४.३३ 


५२ / ए 


७२२.७८ 


३३४१०.६१ 


तद्नंतर या कार्यालयाने नाजकधा कलम १०( ३ ) अन्वये दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ रोजी अधिसूचना पारीत केली आहे. सदर अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २६ ऑक्टोबर २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्र . ४८ वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करताना नगर भूमापन क्र . ५२/ ए चा उल्लेख नगर भूमापन क्र. ५२/२ असा झालेला दिसून येतो. 


गट / सर्व्हे नं . 

( १ ) 


क्षेत्रफळ 

( २ ) 
चौ . मी . 


न.भू.क्र . 


२२३८.३ ९ 


११ / बी -१ 
१,२,५,७,८,१०,११ / सी . 

१४ 


१६६७.६२ 


२२ 


९ ३४.१० 


२३ 


२ ९ 


१०१३.७० 
१० ९ ७८.७० 
७६१५.४ ९ 
३७.५० 


३० / ए -१ 
३० / ए -३ 
३० / ए-४ 


२ ९ २७.५० 


४६ 


५२७४.३३ 


५२/२ 


७२२.७८ 


३३४१०.६१ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 
तद्नंतर या कार्यालयाची नाजकधा कलम १०( ३) अन्वयेची दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ ची अधिसूचना वर नमूद वाचले सदरातील क्र . ४ च्या 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद कारणास्तव रद्द करण्यात आली आहे व महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२०१० च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्र. ७ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० च्या अधिसूचनेमध्ये वर नमूद 
नगर भूमापन क्र . ५२/ ए ( क्षेत्रफळ-७२२.७८ चौ.मी. ) चा उल्लेख पुनश्च ५२/२ असाच झालेला दिसून येतो. 

दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० च्या अधिसूचनेने नाजकधा कलम १०( ३ ) ची अधिसूचना रद्द झाली असल्याने या अधिसूचनेची अंमलबजावणी 
करून नगर भूमापन कार्यालयाने संबंधित अभिलेखात दुरुस्ती करून महाराष्ट्र शासन हा शेरा हटविला आहे. तथापि नगर भूमापन क्र . ५२/ ए च्या 
बाबतीत चूकीने नाजकधा कलम १०( ३ ) चे महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील अधिसूचनेत नगर भूमापन क्र . ५२ / ए ऐवजी ५२/२ असा उल्लेख 
असल्याने नगर भूमापन क्र . ५२/ ए वरील नाजकधा कलम १० (३ ) ची व इतर हक्कातील महाराष्ट्र शासनाची नोंद हटविली गेली नाही. 

सबब, उपरोक्त परिस्थिती लक्षात घेता या कार्यालयाने निर्गमित केलेली नाजकधा कलम १० ( ३ ) ची अधिसूचना दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ व 
त्यानंतर नाजकधा कलम १० (३) ची अधिसूचना रद्द करणे हेतू पारीत करण्यात आलेली अधिसूचना दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० मध्ये नगर भूमापन 
क्र . ५२/२ दुरुस्त करून त्याऐवजी नगर भूमापन क्र . ५२/ ए अशी दुरुस्ती करणे हेतू सदर अधिसूचनांना शुद्धिपत्रके काढण्याचे आदेशीत करण्यात येत 
आहे . 

या दुरुस्तीव्यतिरीक्त उर्वरीत अधिसूचनेमध्ये कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, याची नोंद घेण्यात यावी. 


ठिकाण वांद्रे, मुंबई. 
दिनांक १३ जुलै २०२० 


मिलिंद बोरीकर 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 

(ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई . 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून 
नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १० ( ३) च्या अधिसूचनेबाबत दुरुस्ती 

शुद्धिपत्र 


क्रमांक सी / युएलसी/ डे-५ / ६(१)/ एसआर- VII / ६६२ ते ६६६ / २०२०. – ज्याअर्थी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.ज.क.धा. ) बृहन्मुबंई यांच्या दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ च्या कलम १०( ३) च्या अधिसूचनेबाबतचे मौजे- चांदिवली, तालुका कुर्लायेथील नगर 
भूमापन क्र . ११/ बी-१/ १,२,५,७,८,१०,११ / सी, १४,२२,२३,२९, ३० /ए -१ , ३० / ए-३ ३० / ए-४, ४६, ५२ /ए क्षेत्र-३३४१०.६१ चौ.मी. ही मिळकत 
शासन निहीत करण्यात आलेली होती व सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २६ ऑक्टोबर २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत 
पृष्ठ क्र . ४८ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


आणि ज्याअर्थी उपरोक्त नाजकधा कलम १० (३ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करताना नगर भूमापन क्र . ५२/ ए चा 
उल्लेख ५२/२ असा झालेला आहे . 

त्याअर्थी आता तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्रधिकारी (ना.ज.क.धा. ) बृहन्मुंबई यांची नाजकधा कलम १०(३ ) ची अधिसूचना 
दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ सदर शुद्धिपत्रकाद्वारे दुरुस्त करण्यात येत आहे. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 

अनुसूची 


असे वाचावे 


जिल्हा मुंबई उपनगर , नागरी समूह बृहन्मुंबई, गाव - चांदिवली, तालुका-कुर्ला 


क्षेत्रफळ 

( २ ) 
चौ . मी . 


गट / सर्व्हे नं . 

( १ ) 
न.भू.क्र . 

११ / बी -१ 
१,२,५,७,८,१०,११ / सी . 

१४ 


२२३८.३ ९ 


१६६७.६२ 


२२ 


९ ३४.१० 
१०१३.७० 


२३ 


१० ९ ७८.७० 


२ ९ 
३० / ए -१ 


७६१५.४ ९ 


३७.५० 


३० / ए-३ 
३० / ए -४ 


२ ९ २७.५० 


४६ 


५२७४.३३ 


५२/ ए 


७२२.७८ 


३३४१०.६१ 


याऐवजी 
जिल्हा-मुंबई उपनगर , नागरी समुह- बृहन्मुंबई, गाव - चांदिवली, तालुका-कुर्ला 


क्षेत्रफळ 

( २ ) 
चौ . मी . 


गट / सर्वे नं . 

( १ ) 
न.भू.क्र . 

११/ बी -१ 
१,२,५,७,८,१०,११ / सी . 

१४ 


२२३८.३ ९ 


१६६७.६२ 


२२ 


९ ३४.१० 


२३ 


१०१३.७० 


२ ९ 


१० ९ ७८.७० 


३० / ए -१ 
३० / ए -३ 
३० / ए -४ 

४६ 


७६१५.४ ९ 

३७.५० 
२ ९ २७.५० 


५२७४.३३ 


५२/२ 


७२२.७८ 


३३४१०.६१ 


वांद्रे, मुंबई 
दिनांक १३ जुलै २०२० 


मिलिंद बोरीकर, 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 

( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.म.) बृहन्मुंबई यांजकडून 


- 


- 


शुद्धिपत्र 
क्रमांक सी / युएलसी/ डे-५ / ६(१)/ एसआर- VII /६६२ ते ६६६ / २०२०. - ज्याअर्थी, तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.ज.क.धा) बृहन्मुंबई यांच्या दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ च्या कलम १०(३ ) च्या अधिसूचनेबाबतचे मौजे- चांदिवली, ता . कुर्लायेथील नगर भूमापन 
क्र . ११/ बी-१ /१,२,५,७,८,१०,११/ सी , १४, २२, २३ , २९, ३० / ए-१, ३० / ए-३, ३० / ए-४, ४६, ५२/ ए क्षेत्र-३३४१०.६१ चौ.मी. ही मिळकत शासन 
निहीत करण्यात आलेली होती व सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २६ ऑक्टोबर २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ 
क्र . ४८ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

परंतु, ज्याअर्थी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.ज.क.धा.) बृहन्मुंबई यांचे आदेश क्र . युएलसी/ युएलसी/ ६(१) / 
एसआर. VII- ६६२ ते ६६६, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० मध्ये नमूद कारणास्तव कलम १०(३ ) ची अधिसूचना मागे घेण्यात येऊन महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात दिनांक २६ ऑक्टोबर २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ४८ वर प्रसिद्ध झालेली कलम १०( ३) ची अधिसूचना रद्द 
करण्यात आली आहे व सदर दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१० च्या कोकण 
विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ७ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ; 
आणि , ज्याअर्थीदिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० च्या अधिसूचनेमध्ये टंकलेखनाची 

चूक झालेली असून सदर चूक खालीलप्रमाणे 

दुरुस्त 

करणे 
आवश्यक आहे, असे माझे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी आता तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.ज.क.धा. ) बृहन्मुंबई यांची नाजकधा कलम १०(३) ची अधिसूचना 
दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ रद्द करण्याबाबतची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१० रोजीची अधिसूचना सदर शुद्धिपत्रकाद्वारे दुरुस्त करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 

असे वाचावे 
जिल्हा -मुंबई उपनगर, नागरी समूह- बृहन्मुंबई, गाव - चांदिवली, तालुका-कुर्ला 
गट / सर्व्हे नंबर 

क्षेत्रफळ 
( १ ) 

( २ ) 
न.भू.क्र . 

चौ.मी. 
११ / बी -१ 

२२३८.३ ९ 
१,२,५,७,८,१०,११ / सी 

१६६७.६२ 


१४ 


२२ 


९ ३४.१० 


२३ 


१०१३.७० 


२ ९ 


१० ९ ७८.७० 
७६१५.४ ९ 


३० / ए -१ 


३७.५० 


३० / ए-३ 
३० / ए-४ 


२ ९ २७.५० 


४६ 


५२७४.३३ 


५२ / ए 


७२२.७८ 


३३४१०.६१ 


१ ९ 


क्षेत्रफळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२०/ श्रावण १-७, शके १ ९ ४२ 

याऐवजी 
जिल्हा -मुंबई उपनगर , नागरी समूह - बृहन्मुंबई, गाव- चांदिवली, तालुका -कुर्ला 
गट / सर्वे नंबर 
( १ ) 

( २ ) 
न.भू.क्र . 

चौ.मी. 
११ / बी -१ 

२२३८.३ ९ 
१,२,५,७,८,१०,११ / सी 
१४ 

१६६७.६२ 


२२ 


९ ३४.१० 


२३ 


१०१३.७० 


२ ९ 


१० ९ ७८.७० 
७६१५.४ ९ 


३० / ए -१ 
३० / ए -३ 


३७.५० 


३० / ए-४ 


२ ९ २७.५० 


४६ 


५२.७४.३३ 


५२/२ 


७२२.७८ 


३३४१०.६१ 


वांद्रे, मुंबई 
दिनांक : १३ जुलै २०२० 


मिलींद बोरीकर , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 

( ना.क्षे.क.म. ) बृहन्मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांचे कार्यालय , यांजकडून 

आदेश 


. 


- 


- 


क्रमांक उचिशा/ पोल -२ / मनाई आदेश २०२०.- ज्याअर्थी, वाचले अ.क्र . ३ नुसार कळविले आहे की , रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनाक २५ मार्च 
२०२० रोजी गुढीपाडवा हा सण साजरा होणार आहे. 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पीरलोटे , ता . खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१ ९ रोजी रास्ता रोका आंदोलन 
करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका आजबाजुच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. 

जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होवू नये या करीता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात 
पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छीमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकाठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून त्याकरिता देखील 
काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये करोनाचे रुग्ण आढळून आलेले आहे. या पार्श्वभुमीवर वरील सण साजरे करण्यासाठी तसेच मोर्चे व आंदोलने 
करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक एकत्र आल्यास आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच वाचले अ.क्र . २ अन्वये करोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून नागरिकांची एका 
ठिकाणी गर्दीटाळण्यासाठी राज्यात सामाजिक , सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक , क्रिडा विषयक कार्यक्रमांना पुढील आदेश होईपर्यंत परवानगी देण्यात 
येवू नये तसेच यापूर्वी देण्यात आली असल्यास सदर परवानगी रद्द करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा तसेच आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी तसेच करोना विषाणुचा 
प्रादुर्भाव रोखण्याठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याकरिता वाचले अ.क्र . २ व ३ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १) 
व ३७ (३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे ही बाब माझे निदर्शनास आली आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी मी, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ३७ (३ ) ( सन १९ ५१ 
चा कायदा २२) नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की, दिनांक १५ मार्च २०२० रोजी ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २९ मार्च २०२० 
रोजी २४.०० वा . पर्यंत जिल्हा मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 

( क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके ,बंदुका , सूरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इज करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणे , 

( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगणे, 

( ग ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे 
किंवा तयार करणे, 

( घ ) व्यक्तींचे अथवा मृतदेहांचेकिंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे , 
( ड ) सार्वजनिक ठिकाणी आरडाओरडा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे, 

( च) अशा प्राधिका-याच्या मते, ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अंगविक्षेप करणेकिंवा विडंबन करणे 
आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे. 

तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त इसमांना 
किंवा कोणत्याही जमावास विनापरवानगी एकत्रिक येण्यास किंवा मिरवणूक काढण्यास सदर आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

मी असेही जाहिर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत. 
( १ ) अंत्ययात्रा 
( २ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

काही अपवादात्मक परिस्थितीत पाचकिंवा पेक्षा जास्त इसमांना एकत्रित येणे आवाश्यक झाल्यास त्यासाठी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ मार्च २०२० रोजी दिला. 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा , 
जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी. 


२१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांचे कार्यालय , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
क्र . उचिशा/ पोल-२ / ज.बं.आ./१४४ / २०२०. – ज्याअर्थी, शासनाने करोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र 
राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २,३,४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली 
आहे. 

सद्यःस्थितीत संपूर्ण देशात तसेच महाराष्ट्रात बहुतांश भागात (रत्नागिरी जिल्ह्यासह) करोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. करोना विषाणूंचा 
प्रादुर्भाव विषाणूबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आल्यास संसर्गाने होतो त्यामुळे करोना विषाणू संसर्ग झालेल्या रुग्णापासून व त्याच्या संपर्कात आलेल्या 
अन्य इसमांपासून दुस - या इसमांना सदर विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये लोकांना एकत्रित येण्यापासून प्रतिबंध करणे व 
त्याद्वारे लोकांच्या जिवीताची, आरोग्यांची व सुरक्षिततेचेरक्षण करणेसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंध करणे 
आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्यामुळे संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्रित येण्यापासून तसेच 
लोकांची वाहतूक करणा- या वाहनांची ये- जा बंद करणे आवश्यक आहे. 

सबब, मी , श्री. लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदींनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दिनांक २२ मार्च २०२० रोजी रात्रौ ९-०० 
वाजल्यापासून ते दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी सकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा सदर आदेश तत्पूर्वी मागे घेईपर्यंतच्या कालावधीसाठी सार्वजनिक 
ठिकाणी एक किंवा अनेक लोक व लोकांची वाहतूक करणारी वाहने यांना ये- जा करण्यास सदर आदेशाद्वारे प्रतिबंध करीत आहे. 

सदर आदेश खालील अत्यावश्यक सेवा यांना लागू राहणार नाही 
१. शासकीय व निमशासकीय कार्यालये . 
२. पिण्याचा पाणी पुरवठा / सांडपाणी निचरा व्यवस्थापन / स्वच्छता इत्यादी व्यवस्थापन करणा- या आस्थापना. 
३. सर्व बँका व टपाल सेवा. 
४. दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवठा करणा- या आस्थापना. 

अन्न , भाजीपाला, दूध, किराणा माल इत्यादीसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरविणा- या आस्थापना . 
६. दवाखाने, वैद्यकीय केंद्र, औषधी दुकाने व आरोग्यविषयक सेवा पुरविणा-या आस्थापना. 
७. विद्युत पुरवठा, ऑईल, पेट्रोलियम व ऊर्जा संसाधने पुरविणा- या आस्थापना. 

प्रसारमाध्यमे व मिडीया . 
९ . अत्यावश्यक सेवा देणा- या आयटी आस्थापना. 
१०. ई- कॉमर्स सर्व्हिसेस , उदा. फिल्पकार्ट , अॅमेझॉन इत्यादी. 
११. अंत्यविधी व अंत्ययात्रा ( २५ व्यक्ती पुरते मर्यादित ) करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही अशा उपाययोजना करण्याच्या अटीवर 
अधीन 

राहून . 
सदर आदेशाचा तात्काळ अंमल देण्यात येत आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारा भारतीय दंड संहितेमधील तरतुदीनुसार, कायदेशीर 
कारवाईस पात्र राहील. 

आणिबाणीचा प्रसंग विचारात घेता वैयक्तीक व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे प्राप्त परिस्थितीत शक्य नसल्यामुळे सदर आदेश 
एकतर्फी देण्यात येत आहेत. काही अपरिहार्य कारणास्तव सदर आदेशामध्ये सूट देण्याचे आदेश संबंधित क्षेत्रातल्या उपविभागीय दंडाधिकारी, यांना 
राहतील. तत्पूर्वी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी त्याबाबत माझी लेखी किंवा तोंडी अनुमती घेणे आवश्यक राहिल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मार्च २०२० रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


८ . 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा, 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी. 


. 


२२ 


, 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
क्र . उचिशा/ पोल-२ / ज.बं.आ. /१४४ / २०२०. – ज्याअर्थी, शासनाने करोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र 
राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा, १८ ९ ७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २,३,४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली 
आहे. 

सद्यःस्थितीत संपूर्ण देशात तसेच महाराष्ट्रात बहुतांश भागात (रत्नागिरी जिल्ह्यासह ) करोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत . करोना विषाणूंचा 
प्रादुर्भाव विषाणूबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आल्यास संसर्गाने होतो त्यामुळे करोना विषाणू संसर्ग झालेल्या रुग्णापासून व त्याच्या संपर्कात आलेल्या 
अन्य इसमांपासून दुस - या इसमांना सदर विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यामधील रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर व खेड या 
नगरपरिषद हद्दीत व त्यांच्या पाच किलोमीटर परिघक्षेत्र हद्दीत तसेच लांजा, देवरुख ( संगमेश्वर ), गुहागर, दापोली व मंडणगड या नगरपंचायतींच्या 
हद्दीत व त्यांच्या पाच किलोमीटर परिघक्षेत्र हद्दीत लोकांना एकत्रित येण्यापासून प्रतिबंध करणे व त्याद्वारे लोकांच्या जिवीताची, आरोग्यांचे व 
सुरक्षिततेचेरक्षण करणेसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्रित येण्यापासून तसेच लोकांची 
वाहतूक करणा- या वाहनांची ये- जा बंद करणे आवश्यक आहे. 

सबब , मी , श्री . लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदींनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर , 
खेड, लांजा, देवरुख ( संगमेश्वर ), गुहागर, दापोली व मंडणगड या नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्रात व त्यापासून पाच किलोमीटर परिघीय क्षेत्रात 
दिनांक २३ मार्च२०२० रोजी सकाळी ५-०० वाजल्यापासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत (दोन महिन्यांपेक्षा जास्त नाही इतक्या कालावधीसाठी)किंवा 
सदर आदेश तत्पूर्वी मागे घेईपर्यंतच्या कालावधीसाठी सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक व लोकांची वाहतूक करणारी वाहने यांना 
ये- जा करण्यास सदर आदेशाद्वारे प्रतिबंध करीत आहे . 

सदर आदेश खालील अत्यावश्यक सेवा यांना लागू राहणार नाही 
१. शासकीय व निमशासकीय कार्यालये . 
२. पिण्याचा पाणीपुरवठा / सांडपाणी निचरा व्यवस्थापन / स्वच्छता इत्यादी व्यवस्थापन करणा- या आस्थापना. 
३. सर्व बँका व टपाल सेवा. 
४. दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवठा करणा- या आस्थापना. 

अन्न, भाजीपाला, दूध, किराणा माल इत्यादीसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरविणा- या आस्थापना. 
६. दवाखाने, वैद्यकीय केंद्र, औषधी दुकाने व आरोग्यविषयक सेवा पुरविणा- या आस्थापना. 
७. विद्युत पुरवठा, ऑईल, पेट्रोलियम व ऊर्जा संसाधने पुरविणा- या आस्थापना. 
८. प्रसारमाध्यमे व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया. 

अत्यावश्यक सेवा देणा- या आयटी आस्थापना. 
१०. ई- कॉमर्स सर्व्हिसेस, उदा . फिल्पकार्ट, अॅमेझॉन इत्यादी. 
११ . अंत्यविधी व अंत्ययात्रा (२५ व्यक्ती पुरते मर्यादित) करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही अशा उपाययोजना करण्याच्या अटीवर 


- 


५ . 


९ . 


अधीन राहून . 


१२. वरीलप्रमाणे अत्यावश्यक सेवेसाठी वापरली जाणारी वाहने . 

सदर आदेशाचा तात्काळ अंमल देण्यात येत आहे . सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारा भारतीय दंड संहिता १८६० मधील तरतुदीनुसार , 
कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 

आणिबाणीचा प्रसंग विचारात घेता वैयक्तीक व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे प्राप्त परिस्थितीत शक्य नसल्यामुळे सदर आदेश 
एकतर्फी देण्यात येत आहेत. काही अपरिहार्य कारणास्तव सदर आदेशामध्ये सूट देण्याचे आदेश संबंधित क्षेत्रातल्या उपविभागीय दंडाधिकारी, यांना 
राहतील. तथापि अशा प्रकारची सूट देण्याबाबत संबंधीत उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी त्याबाबत माझी लेखीकिंवा तोंडी अनुमती घेणे आवश्यक 
राहिल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मार्च २०२० रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा, 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 

जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय पालघर यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक गृह / क.१/ टे.४ / मनाई आदेश / एस. आर .०७ / २०२०. ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर , मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन 
व रास्ता रोको करणेकामी बसण्याकरिता व ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणेकामी पोलीस विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते. परंतू त्यामुळे निर्माण 
होणा- या गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते. तसेच या कार्यालयासमोरील रस्त्यालगतची जागा खाजगी असून ती निमुळती असल्याने 
सदर ठिकाणी मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोकोकर्ते यांनी मंडप उभारल्याने अथवा ते सदर ठिकाणी उभे राहिल्याने सदरच्या जागेवरून 
येणा- या जाणा- या वाहनांचा धक्का लागून अपघात होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय हे खाजगी इमारतीत 
असल्याने व त्यासमोर उपोषणकर्ते, आंदोलनकर्तेयांचे साठी मंडप उभारणे अथवा उभे राहणेकरिता पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने तसेच या 
भागात रासायनिक कंपन्या असल्याने त्यांचे अवजड वाहनांची ये- जा होत असल्याने वाहनांचा धक्का लागून अपघात घण्याची शक्यता लक्षात घेता, 
सदर जागेत मोर्चे उपोषणे, धरणे, रास्ता रोको व आंदोलनकर्ते यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, पार्श्वनार्थ ९ इमारत , बीडको नाका, नवली, तालुका 
जिल्हा पालघर पासून १०० मीटरचे परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी मी डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हादंडाधिकारी पालघर , मला फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ (१) ( २) ( ३) अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालय,पार्श्वनार्थ ९ इमारत, बिडको नाका, नवली, तालुका जिल्हा पालघर या कार्यालयापासून 
१०० मटीरचे परिसरात विवीध राजकीय पक्ष व विविध संघटना, तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचेविविधा मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे, धरणे, 

आंदोलने व रास्ता रोको करण्या- या व्यक्तींना सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, ध्वनीक्षेपक ( लाऊडस्पिकर ) सुरू ठेवणे, वाद्य वाजवणे , 
कार्यालयासमोर, मोर्चे उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रस्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० रोजी ००-०१ वा. पासून ते 
दिनांक ८ एप्रिल २०२० रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे . 

सदरचा मनाई आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांकरिता शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व 
त्यांचे कर्मचारी, विविध उपक्रमांकरिता आमंत्रित करण्यात येणारे शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी 
व खाजगी व्यक्ती , शासकीय कामकाजानिमित्त येणारे नागरीक, राजकीय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्ती , तसेच विविध राजकीय पक्ष व विविध 
संघटना, तसेच इतर व्यक्ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता मोर्चे, उपोषणे , धरणे आंदोलन व रास्ता रोको करणा- या ज्या वक्ती मा . 
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणेकामी येणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
सोबद येतील अशा ५ पेक्षा कमी संख्येने येणा- या व्यक्ती यांना सदरचा मनाई आदेश लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


- 


पालघर , 


डॉ . कैलास शिंदे, 


दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२० 


जिल्हादंडाधिकारी पालघर. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२/ ३०५० / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिका-याचे 


शिल्लक 
अर्जित 


नाव व पदनाम 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितल्याचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


परिवर्तीत 


(१ ) 


रजा 
( ३ ) 


( ४ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


१ 


श्री. गॅ. जो . श्रीसुंदर , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


ते 


व स्तर , खेड. 


१०१ दिनांक १ एप्रिल २०२० 
दिवस 
परिवर्तीत दिनांक १९ मे २०२० 

पर्यंत ४ ९ दिवस 
परिवर्तीत रजा . 


- 


दिनांक १ एप्रिल २०२० 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक २५ मे २०२० 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत. 


रजा . 


श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२, व 
सहा. सत्र न्यायाधीश , 
खेड यांचेकडे 
दिनांक १ एप्रिल २०२० 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक १३ एप्रिल २०२० 
रोजीचे कार्यालयीन 


वेळेपूर्वीपर्यंत . ** 


** तसेच श्री. ए. एस. आवटे , जिल्हा न्यायाधीश, १ व अति . सत्र न्यायाधीश, खेड यांजकडे दिनांक १३ एप्रिल २०२० चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत पदभार ठेवणेत आलेला होता . तसेच श्री. डी . एल. निकम , जिल्हा 
न्यायाधीश, २ व सहा. सत्र न्यायाधीश, खेड यांचेकडे दिनांक १५ एप्रिल २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० मे २०२० 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार ठेवणेत आला होता . 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिका-याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका-यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३० मे २०२०. 


ओ.ओ. शहापुरे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


